वाचा :- 


प्रस्तावना:- 
राज्यामध्ये सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी 


र. 


सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पित 
तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान 
योजना (राज्यस्तर) (२४३५ ००८२). 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५मे ,२०१८ 


. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स 


दि. २८.६.२०१७ व दि. ८.९.२०१७ 


. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२१/२-स 


दि. २७.७.२०१७ 


. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुद्धीपत्र क्रमांक कृकमा ०६१७ / 


प्र.क्र.१२७/२-स दि. ५.७.२०१७ 


. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुद्धीपत्र क्रमांक कृकमा ०६१७/ 


प्र.क्र.१२७/२-स दि. २०.७.२०१७ 


. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स 


दि. ८.९.२०१७ 


. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स 


दि. ७.१२.१७ व १२.१२.२०१७ 


. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स 


दि. २८.२.२०१८,दि.३१.३.२०१८ दि.१६.४.२०१८ व दि.०२.५.२०१८ 


| सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.9७५/२-स 


दि. ४.५.२०१८ 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०४१८ / प्र.क्र.५३/२-स 
दि. ९.५.२०१८ 


१०.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा --प्रशा ५, दि.१०.५.२०१६ 
११.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. SAF २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.२/४/२०१८ 


झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी दि.२४.६.२०१७ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 
२०१७” घोषित करण्यात आलेली आहे. तदृनंतर सदर योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा 


या दृष्टीने,वरील “वाचा-” येथे नमूद केलेल्या सहकार विभागाच्या शासन निर्णय व शुद्धीपत्रकान्वये 
वेळोवेळी या योजनेत बदल करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 

“छत्रपती शिवाजी महाराज शोतकरी सन्मान योजना-२०१७ (राज्य स्तर)(२४३५ ००८२)” 
अर्थसहाय्य या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बाबनिहाय खर्चाकरीता सन २०१८-१९या आर्थिक वर्षातील 
उपलब्ध तरतुदीमधून निधी वितरीत करण्याबाबत झासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

“छत्रपती शिवाजी महाराज saat सन्मान योजना २०१७ (राज्य स्तर) (२४३५ 
००८२)”-३३ अर्थसहाय्य या योजनेवरील खर्चाकरीता सन २०१८-१९ वर्षात एकूण बाबनिहाय मंजूर 
तरतूदीपैकी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२४३५००८२३२) या 
लेखाशीर्षाखाळील बाबनिहाय उपशीर्षामध्ये सन २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध रू.७८८०००.००लाख 
तरतुदीपैकी खालीलप्रमाणे बाबनिहाय एकूण रू. ९१०.०० लाख रू. (नऊशे दहा लाख फक्त) 
एवढया निधीचे वितरण करुन खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू. लाखात) 
बाब अर्थसंकल्पिय तरतूद वितरित करावयाची तरतूद 
१०- कंत्राटी सेवा १०.०० ०७.०० 
१३- कार्यालयीन खर्च २००.०० १४०.०० 
२०- इतर प्रशासकीय खर्च १.०० ०.७० 
२६- जाहीरात व प्रसिद्धी ३३९.०० २३७.३० 
२८- व्यावसायिक सेवा ७५०.०० ५२५.०० 
३३- अर्थसहाय्य ७८६७००.०० ००.०० 
एकूण ७८८०००.०० ९१०.०० 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. BAF २०१८/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.०२.४.२०१८ अन्वये 
उपरोक्त बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील 
तसेच या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 

३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त वाचा क्र ८ व ९ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा ५, दिनांक १०.५.२०१६ 
मधील परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 

(१) महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ निधी वितरण वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.०२.४.२०१८ अन्वये उपरोक्त 
बाबींखाळी खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर परिपत्रकातील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AMRF ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 


Q मंजूर निधी :- या योजनेसाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 
रु.७८८०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित असूनसहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.9५/२-स दि. ४.५.२०१८ अन्वये योजनेच्या 
(२४३५००८२) या लेखाशीर्षाखालील ३३- अर्थसहाय्य या बाबीसाठी रू. ७000०.०० लाख 
रू. निधी वितरित केला आहे. 

(३) सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वरील तक्त्यात प्रस्तावित बाबींसाठी यापूर्वी निधी 
वितरीत न केल्यामुळे दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झालेला नाही. 

(3) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ 
वर्षापासूनचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- लागू नाही. 

(५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

(६ वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- होय 

(७ बांधकाम विषयक प्रस्तांवाना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 

(८) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- याची सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, यांनी कृपया 
दक्षता घ्यावी. 

(९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- याची 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर 
आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था,यांनी कृपया दक्षता घ्यावी. 

५. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच या बाबतचा अहवाल व 
खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. 

g. सदरहू रक्‍कम मागणी क्रमांक व्ही- 2, २४३५-- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ००, ६० - 
इतर, १०१ -- शेतक-यांच्या कर्ज माफीसाठी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान 
योजना- २०१७ (राज्य स्तर) (२४३५ ००८२) या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.७५/२-स 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ निधी वितरण वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.०२.४.२०१८ अन्वये विभागास अधिकार 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे, या परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे 
सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


८. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२५१७३३०४८५०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ri h Shank Shingt 


Ramesh Caer jal sare we rca 
Shankarrao ShINgGte éseessassosassees oo eee 
D 2018.05.25 17:37:43 +05'30' 
(wat शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१ 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३. महालेखाकार, AERTS 2, नागपूर. 
४. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था.(सर्व) 
५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था.(सर्व) 
६. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३ ,मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. अवर सचिव (कार्यासन १७स), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१०. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


